RNI No. MAHBIL/2009/35529 


महाराष्ट्र शासन WIA 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८, अंक ५१] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पोष १-७, शके १९४४ [पृष्ठे २३ किमत रुपये: १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, भिमाशंकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २४ मे २०२१ चे पत्र ब त्यासोबतचा प्रस्ताव. 
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वबसुली अधिकारी नियुक्‍ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८/२७७४, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. 
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/बसुली अधिकारी नियुक्‍ती/फेरनियुक्‍ती/२०१९/१८५६, 
दिनांक १९ जुलै २०१९. 
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/बसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/भिमाशंकर सह./२०२२/३०४६.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
(१) अन्बये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा बापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे ; भिमाशंकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ ब कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या बसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज बसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) ब नियम, १९६१ मधील नियम Yolo अनुसार मालमत्ता जप्त करून ब तिची विक्री 
करून रकमा बसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


अ. क्र. अधिकार प्रदान कराबयाचे अधिकार प्रदान कराबयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाब अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ श्री. केतन सुरेश कदम उप व्यवस्थापक वसुली ब बिक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
अटी. -- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ब त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज बसुलीची कार्यबाही करावी. कर्ज बसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी ब या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील. 


(१) 
भाग एक (को.बि.पु.)--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ ब ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील. 


३. बसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ ब ५ प्रमाणे कर्ज बसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास ब या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र निभाग, दोन विभाग अथबा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर कराबी. 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर कराबी. 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या बसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंबा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंबा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंबा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंबा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील ब भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्बये बसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा बापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यबाही करावी. 


७. बसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नाबापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त ” आणि किंबा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा AIM तत्सम शब्दांचा बापर करता येणार नाही. त्याऐबजी बसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नाबापुढे “ बसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. 
संस्था अधिनियम, १९६० ब नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहाबे. 


८. वसुली अधिकाऱ्यास बसुलीसाठी बापर करण्यात येणाऱ्या बाहनाबर “ भिमाशंकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 


९. बसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यबाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका बा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेबर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेबरील आहरण वब संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज बसूल करण्याची कार्यबाही 
करावी. 


१०. बसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून बसुली दाखल्यानुसार बसूलपात्र रक्‍कम ब दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार 
आयुक्‍त ब निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्‍चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
(Cost of process) दराने बसुल करावयाची रक्‍कम याशिबाय इतर कोणतीही रक्‍कम थकबाकोदारांकडून बसूल करता येणार नाही. सदर 
खर्चाची आकारणी ब विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब SSA असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्याबयाची आहे. 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३९ ऑक्टोबर, २०१८ ब दिनांक ११ जुले २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित कराबयाच्या नोटीस/ आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यबस्थापक यांनी बसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे ब संख्यात्मक आढाबा तसेच प्रपत्र 
क्रमांक ९ ते ४ मध्ये बसुली अधिकारीनिहाय बसुली कामकाजाचा आढाबा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर कराबा. 


ज्ञानदेव मुकणे, 
पुणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२. (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ ३ 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, सहारा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक ७ जून २०२२ चे पत्र ब त्यासोबतचा प्रस्ताब. 
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वबसुली अधिकारी नियुक्‍ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८/२७७४, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. 
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/बसूली अधिकारी नियुक्‍ती/फेरनियुक्‍ती/२०१९/१८५६, 
दिनांक १९ जुलै २०१९. 
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/बसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/सहारा को/२०२२/३०५०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) 
अन्बये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा बापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे ; सहारा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ ब कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या बसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजाबणी/कर्ज बसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा बसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३९ मार्च, 
२०२३ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे. 


अ. क्र. अधिकार प्रदान कराबयाचे अधिकार प्रदान कराबयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाब अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ श्री. अरूण हंबीरराब निकम बसुली अधिकारी वसुली ब बिक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
अटी. -- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ब त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज बसुलीची कार्यबाही करावी. कर्ज बसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी ब या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील. 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ ब ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील. 


३. बसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ ब ५ प्रमाणे कर्ज बसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास ब या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र निभाग, दोन विभाग अथबा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर कराबी. 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर कराबी. 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या बसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंबा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंबा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंबा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंबा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील ब भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्बये बसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा बापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यबाही करावी. 


७. बसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नाबापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त ” आणि किंबा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथबा तत्सम शब्दांचा बापर करता येणार नाही. त्याऐबजी बसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नाबापुढे “ बसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. 
संस्था अधिनियम, १९६० ब नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहाबे. 


भाग एक (को.बि.पु.)--१अ 


% महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 


८. वसुली अधिकाऱ्यास बसुलीसाठी बापर करण्यात येणाऱ्या बाहनाबर “ सहारा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 


९. बसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यबाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका बा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेबर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेबरील आहरण वब संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज बसूल करण्याची कार्यबाही 
करावी. 


१०. बसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून बसुली दाखल्यानुसार बसूलपात्र रक्‍कम ब दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार 
आयुक्‍त ब निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्‍चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
(Cost of process) दराने बसुल करावयाची रक्‍कम याशिबाय इतर कोणतीही रक्‍कम थकबाकोदारांकडून बसूल करता येणार नाही. सदर 
खर्चाची आकारणी ब विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवाबयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्याबयाची आहे. 


११. बसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ ब दिनांक ११ जुले २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्याबी. 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित कराबयाच्या नोटीस/ आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यबस्थापक यांनी बसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे ब संख्यात्मक आढाबा तसेच प्रपत्र 
क्रमांक १ ते ४ मध्ये बसुली अधिकारीनिहाय बसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर कराबा. 


ज्ञानदेव मुकणे, 
पुणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२. (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ ष्‌ 


प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी-२/६२३०/सन २०२२.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नाबासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अजित रजा ब मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 


ठेवणेत येत आहे. 


अ. क्र. Wap अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा ब मुख्यालय अतिरिक्‍त कार्यभार 
नाब ब पदनाम अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवतीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
र्जा दिनांक कार्यालयीन बेळेपूर्वीपर्यंत) नाव ब पदनाम 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

१. श्री. रा. म. चोत्रे, १७१९ दिनांक ३९ ऑक्टोबर ....... श्री. एन. एन. पाटील, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अर्जित २०२२ ते दिनांक २ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२, सह दिवाणी न्यायाधीश 
रत्नागिरी. रजा. नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतची रोजीचे कार्यालयीन ब. स्तर ब अति. 

तीन दिवस अर्जित रजा. बेळेपू्बीपासून ते दिनांक मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 


३ नोव्हेंबर २०२२ रत्नागिरी. 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्बीपर्यंत. 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेबापुस्तकात घेण्यात याबी. 


Ua, क्यु. एस. एम. शेख, 
प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, 


रत्नागिरी, 
रत्नागिरी. 


दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२२. 


ह्‌ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी-२/६२११/सन २०२२.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नाबासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अजित रजेचा, सुट्टी उपभोगण्याच्या ब मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी 
यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. 


अ. क्र. Map अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा ब मुख्यालय अतिरिक्‍त कार्यभार 
नाव ब पदनाम अरजित/ परिबतीत रजा सोडणेचा कालाबधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिबतीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
र्जा दिनांक कार्यालयीन बेळेपूर्बीपर्यंत) नाव ब पदनाम 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१. श्रीम. आर. एम. सातब, १३९ दिवस दिनांक ३१ ऑक्टोबर दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२, श्री. एन. एन. पाटील, 
दिवाणी न्यायाधीश अजित २०२२ ते दिनांक रोजीची सुट्टी. सह दिवाणी न्यायाधीश 
ब. स्तर, रत्नागिरी. रजा. ५ नोव्हेंबर २०२२ दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ व. स्तर ब अति. 


६ दिवस अर्जित रजा. रोजीचे कार्या. बेळेनंतरपासून मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रत्नागिरी. 


रोजीचे कार्या वेळेपूर्बीपर्यंत d 
जाच . बळपून डू 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला ब तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिबेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेबापुस्तकात घेण्यात याबी. 


UA, क्यु. एस. एम. शेख, 
रत्नागिरी, प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२. रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ ७ 


प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी-२/६२१०/सन २०२२.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नाबासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अजित रजेचा, सुट्टी उपभोगण्याचा ब मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी 
यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. 


अ. क्र. Map अधिकाऱ्याचे शिल्लक अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा ब मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
नाव ब पदनाम अरजित/ परिबतीत रजा सोडणेचा कालाबधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिबतीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
र्जा दिनांक कार्यालयीन बेळेपूर्वीपर्यंत) नाव ब पदनाम 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

१ श्री. एन. जी. गोसावी, २२० दिवस दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ श्री. एन. एन. पाटील, 
२ रे सह दिवाणी अर्जित ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची सुट्टी. सह दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायाधीश ब. स्तर ब रजा. ४ दिवस अजित रजा. दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ व. स्तर ब अति. 
अति. मुख्य रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
न्यायदंडाधिकारी, ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रत्नागिरी. 
रत्नागिरी. रोजीचे कार्या. वेळेपूर्बीपर्यंत. 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला ब तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेबापुस्तकात घेण्यात याबी. 


UA, क्यु. एस. एम. शेख, 
रत्नागिरी, प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२. रत्नागिरी. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 


प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी-२/६२०९/सन २०२२.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नाबासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अजित रजेचा, सुट्टी उपभोगण्याचा ब मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी 
यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. 


अ. क्र. Wap अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा ब मुख्यालय अतिरिक्‍त कार्यभार 
नाब ब पदनाम अरजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्याविक 
परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
र्जा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत) नाव ब पदनाम 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१. श्री. एम. आर. सातव, १५१ दिवस दिनांक ३१ ऑक्टोबर दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२, श्रीम. एस. एस. बनकोरे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश, अजित २०२२ ते दिनांक रोजीची सुट्टी. ररे सह दिवाणी 
क. स्तर ब न्यायदंडाधिकारी रजा. ५ नोव्हेंबर २०२२ दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ न्यायाधीश, क. स्तर व 
बर्ग-१, रत्नागिरी. ६ दिवस अर्जित रजा. रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी वबर्ग-१, 


ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रत्नागिरी. 


रोजीचे कार्या वेळेपूर्बीपर्यंत d 
जाच . बळपून P 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला ब तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेबापुस्तकात घेण्यात याबी. 


UA, क्यु. एस. एम. शेख, 
रत्नागिरी, प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, 


दिनांक ९१९ ऑक्टोबर २०२२. रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५७७२३/२०२२.-- श्री. जी. सी. फुलझळके, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांचा दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ व 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ अशी दोन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.बे.पासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे 
का.बवे.पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परबानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून TAMA करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर 
उपरोक्‍त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाब या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालाबधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता. 


प्रभारी अशोककुमार बी. भिल्लारे, 
रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 


दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२. रायगड-अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५६३३/२०२२.-- श्री. एन. के. AON, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक Yo ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण ५ दिवसांची वैद्यकौय रजा पूर्वलक्षी प्रभाबाने मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


त्यांची जिल्हा 


श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत 


आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेबर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत याबे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता. 


श्रीमती एस. एस. सावंत, 
रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२. रायगड-अलिबाग. 


भाग एक (को.बि.पु.)--२ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५६३४/२०२१.-- श्री. ए. ए. शिंदे, सचिव, जिल्हा निधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक Yo ऑक्टोबर 
२०२२ ब दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीची दोन दिवसांची अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परबानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत 
आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. ए. ए. शिंदे, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग येथे पुनरनियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी Ga नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. ए. ए. शिंदे, हे जर उपरोक्‍त कालाबधीत 
रजेबर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग या पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. ए. ए. शिंदे, हे रजेबर जाण्यापूबी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने बेतन काढणेत याबे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता. 


श्रीमती एस. एस. सावंत, 
रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२. रायगड-अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५६५६/२०२२.-- श्री. एन. एम. बाली, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांचा यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजीची दिवाळी सुट्टीस 
जोडून दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या का.बे.पासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या का.बे.पूर्बीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परबानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. एन. एम. बाली, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण म्हणून पुनर्नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम २३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्री. एन. एम. बाली, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. एन. एम. बाली, हे अधिकारी रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत याबे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एन. पठाडे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांचकडे राहील. 


श्रीमती एस. एस. सावंत, 
रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ ११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५६५७/२०२२.-- श्रीमती अ. अ. गोडसे, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, पनबेल यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ 
ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ अशी ०६ दिवसांची अजित रजा मागील दिवाळी सुट्टी ब दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे रविबार सुट्टीस जोडून तसेच 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे. पासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे GLa. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परबानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती अ. अ. गोडसे, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्‍त कालाबधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, पनबेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या. 


श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्या अधिकारी रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने बेतन काढणेत याबे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता. 


श्रीमती एस. एस. सावंत, 
रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२. रायगड-अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५६७६/२०२२.-- श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक ३९ ऑक्टोबर 
२०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिवाळी सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२२ 
रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या HLS. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परबानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती व्ही. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्‍त कालावधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या. 


श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ह्या अधिकारी रजेबर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजीचा जिल्हा न्यायालय जा. क्र. ५६०९/ २०२२, 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ प्रमाणे ब दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे 
असेल. 


श्रीमती एस. एस. सावंत, 
रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक 2 ऑक्टोबर २०२२. रायगड-अलिबाग. 


भाग एक (को.बि.पु.)--२अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५७६६/२०२२.-- श्रीमती एस. आर. पाटील, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनबेल यांचा दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०२२ ब दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची पराबतीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१९ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्‍त कालाबधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या. 


श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्या अधिकारी रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने बेतन काढणेत याबे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता. 


श्रीमती एस. एस. सावंत, 
रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२. रायगड-अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./५८४४/२०२२.-- श्री. जगदीश शंकरराब कोकाटे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. जगदीश शंकरराब कोकाटे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी Ga नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेबर गेले नसते तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या 
पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. जगदीश शंकरराब कोकाटे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर अलिबाग, हे अधिकारी रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने बेतन काढणेत Tet. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल. 


श्रीमती एस. एस. सावंत, 
रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ १३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५८४५/२०२२.-- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ ब दिनांक 
५ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ 
रोजीचे का.वे.पूर्बीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परबानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


त्यांची जिल्हा 


श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत 


आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेबर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत याबे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांजकडे 
राहील. 


श्रीमती एस. एस. सावंत, 
रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२. रायगड-अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५८६०/२०२२.-- श्रीमती. एम. डब्ल्यू. जाधब, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली यांची दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ ते 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीची तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधब, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, 
पाली येथे पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधब, दिवाणी न्यायाधीश, 
क. स्तर, पाली ह्या अधिकारी जर उपरोक्‍त कालाबधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली या पदाबर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहील्या असत्या. 


श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, ह्या अधिकारी रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत याबे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. सी. हसगे, सह दिञाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील. 


श्रीमती एस. एस. सावंत, 
रायगड-अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२. रायगड-अलिबाग. 


By महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 
पोलीस उप आयुक्‍त कार्यालय, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि.शा./एम.आय.डी.सी./मनाई आदेश/३१७१/२०२२.-- ज्याअर्थी, उल्हासनगर महानगरपालिका विरुद्ध SATE चॅरिटेबल ट्रस्ट 
यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपिल क्र. १०५८२/२०१७ सुनाबणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिब, महाराष्ट्र शासन यांचे 
अध्यक्षतेखाली दिनांक 22 नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव, 
महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक 23 नोव्हेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. 


२. ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र. ३ मधील उपमुद्दा क्र. ८ 
मध्ये नमूद प्रमाणे सर्ब औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० बाजेपाबेतो सर्व प्रकारचे टॅंकर बाहतुकीला त्वरित बंदी 
घालण्याचे आश्वासित केले आहे. 


३. ज्याअर्थी, सर्ब संबंधीत औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ६-०० या कालाबधीत टँकरमधून धोकादायक केमिकल 
वाहून नेऊन ते रात्रीच्या बेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात, त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका 
निर्माण होतो आणि नदीतील जैबविबिधतेबवर परिणाम होतो. त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 
१४४ अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिबली, अंबरनाथ, अतिरिक्‍त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टॅंकर 
बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे. 


४. त्याअथी, मी, डॉ. सुधाकर पठारे, पोलीस उप आयुक्‍त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, 
शासनाच्या दिनांक ९ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) 
अन्वये बिशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक 
CP/SB/ORDERS/87/2022, DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा बापर करून डोंबिबली, अंबरनाथ, 
अतिरिक्‍त अंबरनाथ ब बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ६-०० बाजेपाबेतो सर्व प्रकारचे टॅंकर बाहतुकोला बंदी 
घालण्यात येत आहे. 


सदर मनाई आदेश दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००-०१ पासून दिनांक १३ जानेबारी २०२३ रोजी २४-०० बा पर्यंत अंमलात राहील. 


डोंबिबली, अंबरनाथ, अतिरिक्‍त अंबरनाथ ब बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ६-०० बा. पर्यंत सर्ब प्रकारचे 
टँकर वाहतुकीला बंदी राहील. 


५. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्‍ती भारतीय दंड निधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. 


६. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्‍य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतफी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्‍त तसेच 
परिमंडळीय पो.उप आयुक्‍त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


७. सदरचा आदेश हा माझ्या SSL BRAM Set दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेला आहे. 


डॉ. सुधाकर पठारे, 
पोलीस उप आयुक्‍त, 
विशेष शाखा, ठाणे शहर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ १५ 


'पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाईदर, वसई-विरार यांजकडून 


मनाई आदेश 


क्रमांक वि.शा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२२-८३२३.-- ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर, बसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बाळासाहेब ठाकरे पुण्यतिथी या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते ; 


ज्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्‍तालयाकडील क्रमांक पो.आ.बा./अधि. प्रदान/ आदेश/ 
३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्बये, मा. पोलीस आयुक्‍त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) 
चे बापराबयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत. 


मिरा-भाईंदर, बसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नबघर, नयानगर, भाईंदर, उत्तन, बसई, माणिकपूर, 
आचोळे, बालीब, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा ब मांडबी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा ब सुव्यवस्था 
अबाधित राहावी, समाज कंटक ब गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारबाई करणे सोईचे व्हावे. 


त्याअथी, बरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्बजनिक शांतता ब सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, प्रकाश गायकबाड, पोलीस उप आयुक्‍त 
(मुख्यालय), मिरा-भाईंदर, बसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (2) ब (३) अन्वये जीवित ब वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा ब सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-- 


शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या किंबा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
२. दगड किंबा क्षेपणास्त्रे किंबा फेकाबयाची उपकरणे किंबा साधने जमा करणे. 

३. कोणताही दाहक पदार्थ किंबा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

४. व्यक्तींच्या किंबा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. 

५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य बाजवबणे. 


wo 


६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंबा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंबा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रदर्शित करणे. 


७. पाच किंबा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरबणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्बये मनाई करीत आहे. 


बरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही. 


“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंबा ज्यास बरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंबा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमाबास लागू राहणार नाहीत. 
१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. 
प्रेतयात्रा ब अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. 
सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. 
पोलीस आयुक्‍त अ त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परबानगी दिलेल्या सभा / मिरबणुका. 
सर्ब शासकीय / निमशासकौय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाणे. 


mo K ww 


सदर मनाई आदेश दिनांक १९७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे 00-02 SMUT ते दिनांक १ डिसेंबर २०२२ रोजीचे २४-०० Ts sient 
राहील. बरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३७५ प्रमाणे कारबाई करण्यात येईल. 


प्रकाश गायकवाड, 
पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय), 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२. मिरा-भाईंदर, बसई-विरार. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून 


बाचा.-- (2) महाराष्ट्र शासन, महसूल ब बन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८/०८/१९९४. 


(२) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. SLA. आर. 
४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२/०९/१९९४. 


(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकोर्ण- २०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, 
दिनांक २२/०२/२०१९ 

(४) मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गाबठाण/ 
ड्रोन सव्हे / प्र.क्र.३९/ २०२१, दिनांक २५/०१/२०२१. 


(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र./न. भूमा./भिवंडी/गाबठाण ड्रोन/गोजे गोंदाडे/ 
परिरक्षण प्रस्ताब/ २०२२/४१८२३, दिनांक २२/०९/२०२२. 


अधिसूचना 


क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मौजे गोंदाडे/२०२२/२९९२.-- महाराष्ट्र शासन, महसूल ब बन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना- 
१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८/०८/१९९४ अन्बये भूमि अभिलेख विभगाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने 
मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्ही. सी. आर./४३२३/स-४/९४, 
दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्बये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे ब मिळकती कायम करणेत आलेल्या 
आहेत. 


महाराष्ट्र शासन, ग्रामनिकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकोर्ण-२०१८/प्र. क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुबारी २०१९ अन्बये 
राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षण साठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार 
मा. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गाबठाण/ड्रोन सर्व्हे/प्र.क्र.३९/ २०२१, दिनांक २५ 
जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत. 


उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ चे प्रस्ताबामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पडघामध्ये मौजे 
गोंदाडे गाब नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. 


त्यानुसार शतीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत SHR गावठाण भूमापन झालेल्या मोजे गोंदाडे, ता. भिवंडी, जि. ठाणे या गावाचे 
गाबठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा पडघामध्ये मोजे गोंदाडे हे गाब नव्याने 
समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्व्दारे मंजुरी देणेत येत आहे. 


सदर गावची सनद फौ रक्‍कम रु. २५७८५ ची त्वरित बसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ 
पासून होणेची आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 


; ! | 
Sg | Meh कार्यालया | 
'क.; BT | चे नाव 
. 1 1. 
| | | 
| । 
| | , 
i i | 
ही i । i 
| | 
; | 
ey | | ee Recs 
7 i ठाणे , fag! Os 
| | | शिबंडी 
i \ | 
|| 
| 
| | 
शिया | 


परिशिष्ट ‘a’ 


नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गाबांचा/मिळकतींचा तपशील 


भाग एक (को.बि.पु.)--३ 


1 --- oe : 
wer परिरक्षणास'ठी उपलब्ध | 
पुनर्रचने पूर्वी 
(ast) md | मिळकती 
। पडघा | १११ 

meters मॉम च्यवन 
| बोरीवानी । १७१९ 
| | ठेमघर | १७३७ | 
भादवड | 403 
| v नीज | ~ 2 20 
in a वी 
| |} ७९ 
। पडघा | काटई |e 
| ro sore sein 1 न 
| ल | ण 
| | शप | 
I "र्र wsliawes cere | 
| द्वि "९७ | 
| RTT | Sin | 
sag 
Po, ae 
| 1. __| | 
एकूण U & 
|. एकूण | ५०३८ | 


aie’ 100000 
नव्याने घ्याचयाचे |, पुनर्रचनेनंतर ची स्थिती 
गाव 
“ma | मिळकती ' सजा । ma । मिळकते 
Wars | २७ । पंडघा | 999 
| | बोरीवली | ०१९ 
| _ ऐमघर | १४३७ 
। | भादवरू |. १७ 
| | we es | 320 
eau, | ci 
Tem | काटर॑ ग aa 
! (ae { १४३ 
| । केवणी ५५ 
| | fea] १९७ 
उ | कारिवळी | 19४, 
, कालवार ' ११ 
क , ___| गोदाडे २३ 
ee | ऐकूण | ५०६ 


बाबासाहेब रेडेकर, 
जिल्हा अधीक्षक, 
भूमि अभिलेख, ठाणे. 


- शो 


१७ 


शट महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून 
आदेश 


(फौजदारी प्रक्रिया दंड संहित, १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत) 


क्रमांक पोआ/११(०६)/ड्रोन/९१४४/(२)/२०२२.-- ज्याअथी, दहशतवादी/राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, 
पॅराग्लायडरचा बापर करून त्यांच्या हल्ल्यांमध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष करू शकतात. मोठ्या प्रमाणाबर सार्बजनिक जीवन धोक्यात 
आणू शकतात, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करू शकतात आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा ब सुव्यबस्था बिघडबू शकतात. 


२. त्याअर्थी, अशा ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड, मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडरद्वारे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयात अशा घटकांच्या कारवाया, ज्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक आणि सक्रिय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 


३. म्हणून मी, संजय लाटकर, पोलीस उप आयुक्‍त (अभियान) बृहन्मुंबई आणि कार्यकारी दंडाधिकारी मला फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता, १९७३ (१९७४ चा कायदा 11) च्या कलम १४४ Brad प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे, ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, 
पॅराग्लायडर्स, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर्स हॉट एअर बलून इत्यादीच्या उड्डाण क्रियांना बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंध 
करण्याचे आदेश पुढील ३० दिवसांसाठी म्हणजे १३ नोव्हेंबर २०२२ ते १२ डिसेबर २०२२ पर्यंत देत आहे. मुंबई पोलिसांकडून हबाई पाळत ठेवणे 
किंबा पोलीस उप आयुक्‍त (अभियान), बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी कारबाई अपबाद राहील. 


४. हा आदेश दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी रात्रौ ००-०१ पासून दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत त्यापू्बी मागे 
घेतल्याशिवाय लागू राहील. 


५. दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा या संदर्भातला जुना आदेश रद्द करण्यात येत आहे. 


६. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्‍ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अन्बये दंडनीय असेल. 


७. सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या नोटीस बजाबली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे एकतफी आदेश पारित करण्यात आला आहे. 
लोकांच्या माहितीसाठी प्रसार माध्यमाद्रा२ा आणि सर्ब पोलीस ठाणे, सर्ब स.पो.आ., सर्ब पो.उ. आ., महानगरपालिका बॉर्ड ऑफिस, तहसील 
ऑफिसच्या नोटीस बोर्डवर प्रती चिकटवून प्रकाशित केले जाईल. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक 22 नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिला आहे. 


संजय लाटकर, 
पोलीस उप आयुक्‍त (अभियान) 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, 
बृहन्मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ १९ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 
Order 


No. CP/XI (6)/144/11)/2022.— WHEREAS, it is likely the terrorist anti-national elements 
might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders in their attacks 
and thereby target VVIPS, endangering the life of public at large, destroy public property and 
cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area. 


2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities 
of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages 
through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, for which some 
preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same: 


3. THEREFORE, I, Sanjay Latkar, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone, remote 
controlled micro-light aircrafts, para-gliders, Para Motors, Hand gliders, Hot air balloons, ete. 
shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of 
next 30 Days, i.e. from 13th November 2022 to 12th December 2022 except for aerial surveillance 
by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations). 
Brihanmumbai. 


4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 13th November 2022 till 24-00 
hrs. of 12th December 2022 unless withdrawn earlier. 


5. Old order vide dated 7th November 2022 in this regard is Cancelled. 


6. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860. 


7. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed 
ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices. 


Given under my hand and seal on the 11th day of the November, 2022. 


SANJAY LATKAR, 
Dy. Commissioner of Police (Operations) 
and Executive Magistrate, 


Greater Mumbai. 


भाग एक (को.बि.पु.)--३अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 


पोलीस उप आयुक्‍त, विशेष शाखा ठाणे शहर यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक बि.शा./सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/०७/२०२२.-- देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी असामाजिक घटक यांनी रिमोटद्वारे 
नियंत्रीत होणाऱ्या ड्रोन अथवा हबाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांच्या 
नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/दहशतबादी असामाजिक घटक हे पॅरा-ग्लाइडर्स, रिमोटव्दारे कंट्रोल होणाऱ्या ड्रोन अथबा मायक्रो लाईट 
एअरक्राफ्टचा ATL करून हल्ला करू शकतात. 


२. ज्याअर्थी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा ब सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानबी 
जीवनाच्या सुरक्षिततेला ब सार्बजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो ; 


३. ज्याअथी, Shan, हबाई क्षेपणास्त्राद्वारे, पॅराग्लायडरद्वारे किंबा रिमोट नियंत्रित मानब विरहीत बिमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे 
शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी / असामाजिक घटकांच्या कारबायांनर आळा घालणे आवश्यक आहे. तसेच ठाणे शहरात हे 
प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 


४. त्याअथी, मी, डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्‍त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर यांनी 
त्यांना शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ 
(१) (३) अन्बये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक 
CP/SB/ ORDERS/87/2022, DATE 07/04/2022 अन्बये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा बापर करून पोलीस आयुक्‍तालयातील 
सर्ब पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन, नियंत्रीत हबाई क्षेपणास्त्र, पॅराग्लायडर्स किंबा मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण 
क्रियाकलापांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या Yet परबानगी शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२२ पासून ते दिनांक 
१८ जानेबारी २०२३ रोजी मध्यरात्री पर्यंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे 
हबाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलिसांना परबानगी राहिल. 


५. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्‍ती भारतीय दंड निधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. 


६. संबंधितांना आदेशापू्बी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्‍य नसल्याने, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतफी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्‍त 
तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्‍त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेला आहे. 


डॉ. श्रीकांत परोपकारी, 
पोलीस उप आयुक्‍त, 
FART शाखा, ठाणे शहर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ २१ 
उपविभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून 


अधिसूचना 


भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, ९२०१३. कलम ४९९) 


क्रमांक एलएक्यु/एसआर/१४४.-- ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकोय अधिसूचना, महसूल ब वन बिभाग क्रमांक संकोर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक 
१६ मार्च, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्बजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्बजनिक प्रयोजनासाठी मोजे विबली, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी येथील धरणस्थळ बुडीत क्षेत्र, सांडजबा कामासाठी 
भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनसूचिमध्ये अधिक तपशीलबार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार 
समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱयांचा उद्देश आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाब आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंबा बॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंबा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम ९ मध्ये करण्यात आली आहे ; 


त्या अर्थी, आता उपरोक्‍त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित 
करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे बतीने पुढील कार्यबाही करण्यासाठी उप- 
बिभागीय अधिकारी, राजापूर यांना प्राधिकत केले आहे. सबब याद्वारे उपविभागीय अधिकारी, राजापूर असे अधिसूचित करीत आहे कौ, बाधित 
क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु. पो. कोंड्ये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी, यांच्याकडून भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ पासून सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल. 


अनुसूची 
भूसंपादन संस्थेचे नाव :-- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद ब जलसंधारण, किभाग कुवारबांब, रत्नागिरी. 
प्रयोजन :-- fase, ल. पा. योजना, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी धरणस्थळ, बुडीत क्षेत्र, सांडबा कामासाठी भूसंपादन. 
गावाचे नाव :-- मोजे- बिबली, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी. 


एकूण क्षेत्र :-- ३८.८१.५५ (हे आर). 


अनु- सर्वे नंबर/ संपादन करावयाच्या क्षेत्राचा चतुःसीमा 
क्रमांक गट नंबर संपादन क्षेत्राच्या पूर्ब॑ संपादन क्षेत्राच्या पश्चिम संपादन क्षेत्राच्या उत्तर संपादन क्षेत्राच्या दक्षिण 
सीमेस सर्व्हे नं./हि.नं.  सौमेस सर्व्हे नं./हि.नं.  सोौमेस सर्व्हे नं./हि.नं. ate सर्व्हे नं./हि.नं. 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१ २४८ पै २८०अ २७८अ २१९ २९९ 
२ २७८/१ पै २४८ २७७ Rwy २७८ ब 
3 २७७५ पै २७८ २४६ २४६ २७८ 


¥ २४६ पै ead - WY २७७ 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
ष्‌ २४४ पै र्ड २४६ २४७ २७८अ 
ह २४७ पै नाला vw BW vw 
७ २१९८ पै १९२ १९२ १९२ २४७ 
८ १९२पे नाला - १९३ BWW 
g १४८ पै नाला १४८ ब १९४ १९२ 
१० १९४ पै नाला १४८ ब १८७,१४९ १४८ ब 
११ १८७ नाला १४९ नाला १९४ 
१२ १४९ पै १८७ १४८ अ १३१ १९४ 
१३ १३श्पै नाला १३० ९२अ १४८अ 
ey ९्र्पै नाला - Eq १३१,१३० 
१५ ४६/श्पै नाला - नाला ४६्ब 
१६ ४६/२ पै नाला - नाला ४६्ब 
१७ ४७ पै ड्ट - ड्ट नाला, ९३ 
शट gat ११०,११२ नाला ४७, ८९, ९० नाला, ११३ 
१९ ११३ पै ११४,१२७ नाला ९३ १३२,१२७ 
२० १२७पै श्श्ड १३२ ११३ १३३ 
श्रे १३२ १२७ नाला ११३ RRR 
२२ १३३पे १३४ नाला, १५० १२७, Ww १५१ 
R83 १०१ पे १३६, १९६ नाला, १५० १३२, १९२ १९७५ 
QB १५० १५१ नाला १३२ १५१ 
२५ १९६ नाला १५१ नाला, १५१ नाला 
२६ १९५ नाला नाला १५१ नाला 
२७ २९९पे २२०, २२३ नाला नाला Be 
२८ २२३पै २५० २१९ २२० २७९अ, २९७ब 
२९ २२० पै २२२, २२२ २१९, २२० ROW २२२ 
२३० २०४ पै २२१, २२२ २०२, नाला १५५ २१९,२२० 
३१ २०३ 20% नाला 20% 20% 
RR १५५ २२९ नाला Rca, १९८क RoW 
38 १९८/२ BRR १९७ १५७, BRB Re 
ERs १९७ १९८/१ नाला १५७ १९८/२ 
Ru १५७ BRR नाला Ray १९७, १९८अ 
३६ १९८/श पै १९८ नाला १९७ १५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९९४४ २३ 


(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
३७ १९९ १२१ १२१ १२१ १२१९ 

३८ Bed १९९ १९८अ, १५७ श्प्ड - 

३९ ९१५४ पे १२१९ नाला १३९ १५७, १२९ 
¥o १३९ Bay नाला १३८ १५४ 

डर १९७/२ १२१९ ८६ ११८, ८६ ८६, १२९ 
डर ११७/१ १२१९ ८६ ११८ ८६, १२१९ 
¥3 ११८ ११९ ८६ ८६ ११७, १२१ 
डड ११९ १२१९ ११८ ८६ १२१९ 

डप १११ ९७ ८६ ९७ ८६ 

¥E Rio t - १११, ८६ १९ १२२ 

४७ ८६/१ पै ११७, ११८ ८५, ९९ ८६ १२६ ब 
ड्ट ११६ १३७, ८६ ९१, १३६ ९१, ८६ १३४, १३५ 
ड९ ९१/श्पै ११६ ११४, ११५ ९१अ, ८६ १३४, १३५ 
Ko १३७ १३६ ब १३६ ब ११६, ८६ १३६ ब 
AR १२६ पै नाला By १२६ ब १५१ 

ष्र १९ अपे ९७ ८६ - ८६, ९७ 
ष्र २९९ पै २४८ नाला axe “ 

ay १२२पे - १२१९ ९७ १२१९ 

Qu १३८ पै १२१ नाला RRR १२३९ 

५६ Bay ९१, ११५ ११३, १२७ ११२, ११० १३३ 

५७ ८६/३ पै ११७, ११८ ८५, ९९ ८६ १२६ ब 

वैशाली माने, 
राजापूर, उपविभागीय अधिकारी, 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२२. राजापूर. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


